केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग, 
सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) 
करीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 
Officer Ureat नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र. ४४/साशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९ जुले, २०२१ 


वाचा :- (१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 5.९०. 9(93)PFMS/FCD/ 
२०२०, दिनांक २३ मार्च, २०२१ 
(२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रजञा-४, 
दिनांक १ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च, 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले 
आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांचे निधी वितरण व विनियोग सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) बाबत सुधारित 
सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एक Single Nodal 
Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 971918 Bank Account 
उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव 
दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 
Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत चाळू असलेल्या / भविष्यात चाळू होणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी पुढील प्रमाणे 91918 Nodal Agency (SNA) नियुक्‍त करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. योजनेचे नाव व सांकेतांक क्रमांक Single Nodal Agency (SNA) 


| a | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत | राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३४(भाग-१)/साशि-१ 


अ.क्र योजनेचे नाव व सांकेतांक क्रमांक Single Nodal Agency (SNA) 
अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान शिक्षा अभियान, जागतिक व्यापार केंद्र, 
(2202 आय२६३) कफ परेड, मुंबई 

२ | अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांसाठी | संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, 

मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना (२२०२ ई७७८) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३ | हिंदी भाषेतील मेट्रीक नंतरच्या अभ्यासासाठी | संचाळक, उच्च शिक्षण संचालनालय, 

हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यातील । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्यार्थ्यांकरीता भारत सरकारच्या शिष्यवृत्त्या 
(२२०२ १२६९) 
४ । राष्ट्रीय सेवा योजना (२२५१ ०६८८) राज्य संपर्क अधिकारी / fas कार्य 
अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 
५ | कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत तंत्रनिकेतन | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
शिकणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृह बांधणे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(४२०२ ६१९३) 

६ । विद्यमान तंत्रनिकेतनांचा दर्जा सुधारणे संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
(२२०३ ३१६६) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७ । अविकसित जिल्ह्यामध्ये नवीन शासकीय | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 

तंत्रनिकेतन संस्था स्थापन करणे (४२०२६१८४) । महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८ _ | तंत्रनिकेतनामाफत सामूहिक विकास | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 

(२२०३३११२) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. उच्चव तंत्र शिक्षण विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी सह सचिव / उप 
सचिव (साशि / अर्थसंकल्प) यांची नोडळ अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता केंद्र शासनामार्फत दिनांक १ जुले, २०२१ पासून सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) 
यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) 
बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्‍यक 
ती कार्यवाही तातडीने करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३४(भाग-१)/साशि-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१९१२०९२६९२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht HIGHER & TECHNICAL. 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M: hi 
2.5.4.20=44c81ed7c5650383de2d3bd4939feb 17be94c77ddf9380bfe3d4 
F1d1 0cfd393, 


rialNumber=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8f08d 
d386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
2021.07.19 12:16:14 +05'30' 


(द.रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, मुंबई 

६. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जागतिक व्यापार केंद्र,१८ वा 
मजला,कफ परेड, कुलाबा, मुंबई 

७. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई 

८. सह संचालक (सुधारणा) (PEMS), संचालनालय लेखा व कोषागारे,नवीन प्रशासन 
भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

११.वित्त विभाग (कोषा-४ / व्यय-५ / अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई 

१२.तज्ञ वरिष्ठ वित्तिय सल्लागार, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१३.सहाय्यक राज्य नोडल अधिकारी, पीएफएमएस 

१४.निवड नस्ती (साशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


